सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्रपुरस्कृत 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसुचित जाती 
(SC) या घटकाचा राज्य हिश्याचा ४०% निधी 
सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय निधीमधून 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.३२६/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, एल.टी.मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०२२ 
वाचा - 

१) केंद्र शासनाचे मंजुरी आदेश क्र.१५/२/२०२१ - PMMVY-(Part-3), दि.२८.०३.२०२२. 

२) अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे जा.क्र. 
राकुकका/>॥॥॥/४/ासन  निर्णण निर्गमित करणेबाबत/२३६५१-५३/२०२२, 
दि. ३१.०३.२०२२ चे पत्र. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचा शासन निर्णय क्र. बीजीटी- 
२०२२/प्र.क्र.४७/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.१४.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्यात कार्यान्वित 
केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा केंद्र हिऱ्याचा (६०%) प्रमाणे निधी 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या 
ESCROW ACCOUNT मध्ये थेट जमा होतो व प्राप्त निधीच्या ४० % एवढा निधी राज्य हिऱ्यापोटी योजनेस 
उपलब्ध करुन दिला जातो. 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून अनुसुचित जाती 
(SC) या घटकासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये रु.३,२२,६५,८६४/- (रुपये तीन कोटी बावीस लाख पासष्ट हजार 
आठडो चौसष्ट फक्त) एवढा निधी राज्यास प्राप्त झाला असून सदर निधी ESCROW ACCOUNT मध्ये जमा 
झालेला आहे. या निधीस अनुरुप असा राज्य हिऱ्याचा Yo % नुसार रु.२,१५,१०,५७६/- (रुपये दोन कोटी पंधरा 
लाख दहा हजार Waal Wert फक्त) एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन 
होती. राज्य हिऱ्यापोटी द्यावा लागणारा समरुप ४०% TRA नुसार रु.२,१५,१०,५७६/- एवढा निधी 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सन २०२१-२०२२ या 
आर्थिक वर्षाचा प्रलंबित निधी सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पिय निधीमधून अप्पर मुख्य सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.३२६/कु.क. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना दि.१४.७.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्प निधी 
वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०२१-२०२२ या 
आर्थिक वर्षाचा प्रलंबित निधी सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पिय निधीमधून अनुसुचित जाती (SC) या 
घटकासाठी राज्य शासनाचा ४०% नुसार एकूण रु.२,१५,१०,५७६/- (रुपये दोन कोटी पंधरा लाख दहा 
हजार पाचशे Ter फक्त) एवढा निधी वितरित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. सदर निधी वितरणाचा तपज्लील व संबंधित लेखाशीर्ष खालीलप्रमाणे - 


अ.क्र. लेखाशीर्ष सामाजिक न्याय व विशेष | राज्य हिऱ्यापोटी वितरीत 
सहाय्य विभागाने मंजुर | करावयाचा ४०% निधी 
केलेला निधी 
२ ३ 1 6४ 
मागणी क्र. N-3 रु.२,१५,१०,५७६/- रु.२,१५,१०,५७६/- 


२२११- कुटुंब कल्याण 

००, ७८९ अनुसुचित जातीसाठी विशेष 
घटक योजना 

(०१) अनुसुचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजना, 

(०१) (०१) प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 
(के.पु.यो) (राज्य हिस्सा ४० %) 
(कार्यक्रम) 

२२११ १४७७ 

३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) 


२. उपरोक्त निधीसाठी प्रशासकिय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन 
दिलेल्या अनुदानाचे देयक कोषागारात सादर करुन राज्य हिऱ्यापोटी आवश्‍यक असलेला Yo % एवढा 
निधी प्राप्त करुन घेऊन आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा करण्याची कार्यवाही करावी. यासाठी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.३२६/कु.क. 

सह संचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

३. सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षात "मागणी क्र. ९-३, २२११- कुटुंब कल्याण,००, ७८९ 
अनुसुचित जातीसाठी feats घटक योजना, (09) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) 
(०१) प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (के.पु.यो) (राज्य हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम ), २२११ १४७७, ३१, 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामधील तरतुदींस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. या झासन निर्णयान्वये वितरीत केलेळे अनुदान योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या Escrow Account मध्ये जमा झाल्यानंतर लाभपात्र 
लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे असे प्रमाणित करण्यात यावे. सदर खर्च हा सशर्त 
असून केलेल्या खर्चाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र व योजनेच्या प्रगतीचा अहवाल केंद्र व 
राज्य शासनास विहित प्रपत्रात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वेळोवेळी पाठविण्यात यावा. 
तसेच सदर निधी हा सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात यावा. प्रधानमंत्री मातृ वंदना या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही तसेच अनुसूचित जाती 
घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून फक्त अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांनाच 
लाभ देण्यात येईल, याची दक्षता संबंधित कार्यालयाने घ्यावी. तसेच यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी 
प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली 
एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी बँक 
खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, 
२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शातींचे पालन करुन 
त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आव्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे 
संबंधीत यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


६. Blamed निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.०४.०४.२०२२ तसेच सामाजिक न्याय व 
विशोष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४७/अर्थसंकल्प (विघंयो), 
दि.१४.०७.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.३२ ६/कु.क. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२९१७३५२२३२१७ असा आहे. हा sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 
ढ Digitally signed by Nilesh Madhukar Falk 
N | | e 5 h on 1 aon ye ete 
ou=Public Health Department, 
talCode=400032, st=Mah htra, 
Madhukar 5.5 4.20-9593736152Sedch 94dec2d798 
5fb077e5abd6b9fad45b976539bce4d36b 
0b69, cn=Nilesh Madhukar Falk 
Falke 11 
(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखापरीक्षा), १/२, मुंबई/ नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 
७. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग व्यय -१४ / अर्थसंकल्प -९, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प/ विघयो) मंत्रालय, मुंबई. 
११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प / लेखा), मंत्राळय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


